कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ 
ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय : मुदतवाढ २०१८/(२११८)/प्र.क्र.५४६/मो.प्र.२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १५/११/२०१८ 


पहावे : १. शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२)आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 
२. शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ २०१८/प्र.क्र.८७/मोप्र-२, दिनांक २६/०४/२०१८. 
३. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक ७६०४/विपाविम/काआ-३/ 
महामंडळ १० पदे/ मुदतवाढ/२०१८, दिनांक २७/०७/२०१८ 
४. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक., दि.०७/०९/२०१८, 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय आस्थापनेचा 


आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास 


महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना दिनांक 


३०/०९/२०१८ पर्यंत संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सर्व प्रशासकीय 


विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 


करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या 


सर्व अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयांन्वये मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहे. 


शासन निर्णय :- 


आता संदर्भीय क्र.३ अन्वये कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांनी 


प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट- अ मधील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना दिनांक 


०१.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


यावर होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य SPY ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 


यावरील भांडवली खर्च, ८०, सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (०४) 


विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भागभांडवली अंडादान (वेतन), (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 


महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवा्यी(संगणक संकेतांक (४७०१ आय १७१) (दत्तमत)” या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१८/(२११८)/प्र.क्र.५४६/मो.प्र.२ 


हे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक., दिनांक ०७/०९/२०१९ 


यानुसार विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११५१७१००३८४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Abhay Keshaorao ५०५ cme 
Yedsikar ‘Scere 
(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट - “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत : सहपत्रासह 
१. महालेखापाल -१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल - १/ २ (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
३. वित्त विभाग /(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५. मोप्र-२ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१८/(२११८)/प्र.क्र.५४६/मो.प्र.२ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय : मुदतवाढ २०१८/(२११८)/प्र.क्र.५४६/मो.प्र.२, दिनांक १५/११/२०१८ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
. कार्यकारी संचालक, a कार्यकारी Gash 1. 
विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळ नागपूर २ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी a 
3 | अधिक्षक अभियंता ie 
४ | सहायक संचालक (वित्त) हिनी 
५ | लेखा अधिकारी (महावित्तव लेखा ३ 
र 
६ | सहायक लेखा अधिकारी 3 
एकूण पदे Lo | 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


